भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी 
जळगांव जिल्ह्यातील कामांना मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५१७/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये घेतलेला आहे. 
सदर योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द 
घटकांसाठी कार्य करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींशी निगडीत स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक 
दृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांचा सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, 
विपऱ्यना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र) या कामांचा समावेश शासन निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२१ अन्वये 
करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२४-२५ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद रुपये ५००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांना व 
त्याकरिता १० टक्के निधी रुपये ५०.०० लक्ष वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्विन यंत्रणेकडुन सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग 


झासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५१७/अजाक 


३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांबाबत कामाचा आरंभबिंदु व 
शेवटचा बिंदु यांचे अक्षांश व रेखांश नमुद करुन सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके तयार 
करुन ती संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करावीत. संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. कार्यान्विन यंत्रणेने 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 
४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 
५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे 
करणे शक्य नसतील अशा कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा 
बदल करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 
६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलच 
आहेत याची खातरजमा संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 
बंधनकारक आहे. जी कामे अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीबाहेरील असतीळ sa 
कामांना निधी वितरित केल्यास त्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय, दिनांक 
०९ मार्च, २०१८, दिनांक २८ जुले, २०२१ व दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२१ या मधील अटी/शरर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत संबंधीत जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी. 
९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२४-२५ च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतील सदर योजनेकरिता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा: 

मागणी क्रमांक एन-३ 


२२२५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
राबविणे (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 

२२२५ एफ ०८५ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५१७/अजाक 


१०. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सहसचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००३१५५०४४५८२२ असा आहे. हा Seal 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६. सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०. जिल्हाधिकारी, जळगांव, 
११. महानगरपालिका, आयुक्‍त, जळगांव, 
१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव, 
१३. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, नाशिक, 
१४. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, जळगांव, 
१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५१७/अजाक 


शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५१७/अजाक, दि. ०३ ऑक्टोबर, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 
अ. न वितरीत निधी 
कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. (१०%) 
१ |प्रभागक्र १० अंतर्गत गट नं १८७ मधील मंगलमुर्ती नगर येथील श्री वै १७० | 
: 0,00 .090 
निखील चौधरी यांच्या घराजवळील ओपनस्पेस विकसित करणे. 
> प्रभाग क्र १० अंतर्गत गट नं १८६ मधील वृंदावन iol येथील 4 a 
डू 0,00 .090 
श्री प्रसाद जोशी यांच्या घराजवळील ओपनस्पेस विकसित करणे 
प्रभाग क्र १० अंतर्गत नामदेव नगर येथील मुन्ना पाटील ते अनिल 
3 a Bien १०.०० a Rete) 
यादव यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र १० अंतर्गत नामदेव नगर येथील मधुकर बारी ते डोलारे 
1 , घरापर्यंत aise १०.०० a .०० 
यांच्या घरापर्यंत रस्ता काक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र १० अंतर्गत नामदेव नगर येथील विकास पाटील ते WaT 
4 or aera sea १०.०० a 00 
बारी यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र १० अंतर्गत पिप्राळा गावठाण मधीळ रथ मार्गावर 
६ ; १०.०० १७० | 00 
ठिकठिकाणी गटार तयार करणे. ( कुंभारवाडा) 
व प्रभाग क्र १० अंतर्गत पिप्राळा गावठाण मधील रथ मार्गावर ; a 
0,00 ere) 
ठिकठिकाणी गटार तयार करणे. (कोळी वाड) 
र प्रभाग क्र १० अंतर्गत पिप्राळा गावठाण मधीळ रथ मार्गावर र a 
0,00 ere) 
ठिकठिकाणी गटार तयार करणे. (बारी वाडा) 
प्रभाग क्र १० अंतर्गत पिप्राळा गावठाण येथील चौधरी वाडा येथे 
र कॉँक्रीकरण 90.00 a 00 
रस्ता कॉक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र १० अंतर्गत पिप्राळा गावठाण येथील कोळी वाडा येथे 
ति fo) a 90.00 १७० | .00 
रस्ता काँक्रीकरण करणे 
हि प्रभाग क्र १० अंतर्गत पिंप्राळा येथील गट नं १९५ Helles गणपती व a 
मंदिर ह घरापर्यंत कौंक्रीकरण 0,00 .090 
मंदिर ते अग्निहोत्री यांच्या घरापर्यंत रस्ता काक्रीकरण करणे 
ह प्रभाग क्र १० अंतर्गत पिंप्राळा येथील गट नं १९५ Helles गणपती 4 a 
मंदिर हू घरापर्यंत 0,00 mere) 
मंदिर ते अग्निहोत्री यांच्या घरापर्यंत गटार तयार करणे 
प्रभाग क्र १० अंतर्गत पिंप्राळा येथील असावा नगर येथे गटार तयार 
१२३ 90.00 a OO 
करणे. 
प्रभाग क्र १० गणपतीनगर येथील सौरभ बाविस्कर ते संजय चौधरी 
१४8 ; घरापर्यंत कॉँक्रीकरण १०.०० १७७ .००0 
यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र १० गणपतीनगर येथील सौरभ बाविस्कर ते संजय चौधरी 
१५ । यांच्या घरापर्यंत गटार तयार करणे 18.80 pe -०० 
प्रभाग क्र १० गणपतीनगर Ais पवन भावसार यांच्या 
१६ घराजवळील रस्ता कॉँक्रीकरण _ करणे १०.०० २७ 
घराजवळील रस्ता काँक्रीकरण करणे 


VARSHA 
DESHMUKH 


~ पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५१७/अजाक 


प्रभाग क्र १० गणपतीनगर येथील पुंडलिक कुंभार ते गजानन 
१9 ; ama कॉँक्रीकरण १०.०० a 00 
बारी यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र १० गणपतीनगर येथीळ गजानन बारी ते ससाणे सर 
१८ , ama वत कशा १०.०० १७० | .००0 
यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीकरण करणे. 
प्रभाग क्र १० अंतर्गत गणपती नगर येथील बारीकराव सोनवणे ते 
१९ . area १०.०० a ०० 
गजानन बारी यांच्या घरापर्यंत रस्ता तयार करणे. 
प्रभाग क्र १० गणपतीनगर येथील विश्वनाथ धनगर ते अतुल 
२० र रापत a १०.०० १७० .00 
पाटील यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र ३ अंतर्गत श्री कॉलनी मोहन अशोक ete यांचे घर ते 
२१ : घरापर्यंत कॉँक्रीकरण १०.०० a 00 
प्रल्हाद आनंदा वाघूळदे घरापर्यंत रस्ता काक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र 3 अंतर्गत श्री कॉलनी मोहन अशोक Sere यांचे घर ते 
२२ . gerd १०.०० १७०७ 00 
प्रल्हाद आनंदा वाघूळदे घरापर्यंत गटार तयार करणे 
3 प्रभाग क्र 3 अंतर्गत श्री कॉलनी जगदीठा अशोक नेमाडे यांचे घर ते ; a 
घरापर्यंत काँक्रीकरण 0,00 mexe) 
UAT कावळे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र 3 अंतर्गत श्री कोलनी जगदीठा अशोक नेमाडे यांचे घर ते 
28 amid 90.00 a 00 
सतीडा कावळे घरापर्यंत गटार तयार करणे 
प्रभाग क्र ३ अंतर्गत श्री कॉलणी देवेद्र चौधरी यांचे घर ते सुनंदा 
२५ मचे वड वावी तार ७०.०० १७० .०0 
वाणी यांचे घरपर्यंत रस्ता कॉक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र ३ अंतर्गत श्री कॉलणी देवेद्र चौधरी यांचे घर ते सुनंदा 
२६ याति चणयीत १०.०० १७० 00 
वाणी यांचे घरपर्यंत गटार तयार करणे 
m प्रभाग क्र 3 अंतर्गत गट नं ७२ पै श्री कॉलनी येथील मनपा ओपन व १७० | 
0,00 ere) 
स्पेस पेव्हर ब्लोक बसविणे. 
प्रभाग क्र ३ अंतर्गत गट नं ७७/१ मनपा ओपन स्पेस सुशोभीकरण 
२८ १०.०० a 00 
करणे. 
व्र प्रभाग क्र १३ अंतर्गत दौलत नगर येथील गट नं ४५०/२ प्लॉटनं २ व a 
a 0,00 .090 
शेजारील ओपनस्पेस मध्ये सभागृह बांधणे. 
र प्रभाग क्र १३ अंतर्गत दौलत नगर येथील गट नं ४५०/२ wale नं é a 
8 का करणा 0,00 ere) 
2 शोजारील ओपनस्पेस मध्ये कॉक्रीकरण करणे. 
प्रभाग क्र 3 अंतर्गत गट नं १० विनायक नगर येथील परिसरात 
२३१ कॉँक्रीकरण ६०.०० a OO 
रस्ता कॉक्रीकरण करणे. 
प्रभाग क्र ३ अंतर्गत ज्ञानेश्वर नगर येथील परिसरात रस्ता 
32 कोतकर १०.०० १७० | .00 
कॉक्रीकरण करणे. 
प्रभाग क्र 3 अंतर्गत विनायक नगर येथीळ परिसरात रस्ता 
३२ काँक्रीकरण 90.00 a OO 
काँक्रीकरण करणे. 
प्रभाग क्र ३ अंतर्गत समर्थ नगर येथील परिसरात रस्ता 
39 Bie १०.०० शि 00 
कॉक्रीकरण करणे. 
प्रभाग क्र 3 अंतर्गत गट नं ८ संभाजी नगर येथील परिसरात रस्ता 
34 को तास १०.०० a 00 
कॉक्रीकरण करणे. 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५१७/अजाक 


प्रभाग क्र 3 अंतर्गत गट नं ३ ज्ञानेश्वर नगर येथील परिसरात गटार 

२३६ १०.०० a 00 
तयार करणे. 
प्रभाग क्र 3 अंतर्गत गट नं ५/१,५/२ समर्थ नगर येथील परिसरात 

30 aie १०.०० १७० | 00 
रस्ता कॉक्रीकरण करणे. 
प्रभाग क्र ३ अंतर्गत खेडी संभाजी नगर येथील परिसरात रस्ता 

३८ चत्या १०.०० a .00 
कॉक्रीकरण करणे. 
प्रभाग क्र 3 अंतर्गत खेडी शिवार समर्थ नगर येथील ओपनस्पेस 

२९ शेजारील रस्ता तयार करणे १०.०० १७० 
शेजारील रस्ता तयार करणे. 
प्रभाग क्र 3 अंतर्गत विनायक नगर ओपनस्पेस ]ठोजारील रस्ता 

Yo 90,00 a exe) 
तयार करणे. 
प्रभाग क्र १३ अंतर्गत मोहन नगर येथील गट नं ४४८ मधील रस्ता 

४१ कोतकर १०.०० १७०७ .०० 
कॉक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र १३ अंतर्गत गट नं ४५६/१ हनुमान मंदिर जवळील रस्ता 

BX ——— 90.00 a 00 
काँक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र १३ अंतर्गत गट नं ४५६/१ हनुमान मंदिर जवळील गटार 

63 १०.०० a 00 
तयार करणे 
प्रभाग क्र १३ अंतर्गत गट नं ४५८/२ शिवतीर्थ अपार्टमेट जवळील 

BO दो करणा १०.०० १७० .०० 
रस्ता काँक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र १३ अंतर्गत गट नं ४५७ प्रितम पाक अपार्टमेट जवळील 

oY ——— १०.०० १७० 00 
रस्ता कॉक्रीकरण करणे 
प्रभाग क्र १३ अंतर्गत गट नं ४५७ प्रितम पाक अपार्टमेट जवळील 

8६ १०.०० १७० | 00 
गटार तयार करणे 

४७ | प्रभाग क्र १३ अंतर्गत गट नं ४४९ मधील रस्ता काक्रीकरण करणे १०.०० | 9.00 | .00 
प्रभाग क्र १३ अंतर्गत गट नं ४४९ मोहन नगर मधील रस्ता 

४८ कॉँक्रीकरण १०.०० a 00 
कॉक्रीकरण करणे 

४९ | प्रभाग क्र १३ अंतर्गत मोहन नगर मधील रस्ता काँक्रीकरण करणे १०.०० | 9.00 | 00 
प्रभाग क्र १३ अंतर्गत गट नं ४४९ महाबळ मधील मोहन नगर येथे 

4o चाकी १०.०० a 00 
रस्ता काँक्रीकरण करणे 

एकूण ५००.०० ५०.०० 
VARSHA 
DESHMUKH 2 
(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


